विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्दीकरिता देण्यात 
आलेल्या जाहिरातीचे देयक अदा करणेसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०१९/प्र.क्र. २१७/पोल-११ 
दुसरा मजला, हुत्तात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: १९ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


दिनांक ११ मार्च, २०१७ रोजीच्या दैनिक लोकसत्ता या वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्दीकरिता 
देण्यात आली होती. सदर जाहिरातीवर रुपये १४,०००/- (रुपये चौदा हजार फक्त) एवढा खर्च आला असून 
त्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी दैनिक लोकसत्ता या वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिध्दी करीता देण्यात 
आलेली आहे. सदर जाहिरातीचे देयक रुपये १४,०००/- (रुपये चौदा हजार फक्त) अदा करण्यास या 
शासन निर्णयाव्दारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर वृत्तपत्राचे देयक खालील तक्त्यातील (स्तंभ- 
५) प्रमाणे आहेत :- 


अ.क्र. वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीचा दिनांक | जाहिरातीची रक्‍कम 

१ २ ३ 8 4 
fa | दैनिक लोकसत्ता १००२६६३४८३ ११ मार्च, २०१७ १४,०००/- 
एकूण १४,०००/- 


प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी (स्तंभ-२) मध्ये नमुद ३ वृत्तपत्रांच्या (स्तंभ-५) प्रमाणे देयकांच्या रुपये 
१४,०००/- (रुपये चौदा हजार फक्त) इतक्या रकमेचा धनादेडा तयार करुन संबंधितांना त्याचे वितरण करावे. 


वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या दैनिकांचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी मुख्यळेखाजीर्ष मागणी क्र. 
बी-१, २०५५ पोलीस, (00) (०१), संचालन व प्रशासन, (००) (०५)- जाहिराती व प्रसिध्दी या लेखाशीर्षा 
अंतर्गत सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-२, अ.क्र. ८ 
(नियम क्रमांक १७) नुसार विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-१०१९//प्र.क्र. २१७/पोळल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१९१७५४००६६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 


308 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

| | Dp U aa a 4 ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f03459 


8cc0bc8511f0527da968636a6b9d9e1 0f0, 
h e aa e h e cn=Dilipkumar Shedmekhe 


Date: 2019.03.19 17:58:24 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

संचाळक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 


. अवर सचिव, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय 


८. निवडनस्ती, पोल-११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


